क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या 
योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी 
आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- क्रीडासु-३०२३/प्र.क्र.७९/२३/कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑक्टोंबर २०२३ 


) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.राक्रीधो-२०११/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-१,दि.१४ जून, २०१२. 
२) शासननिर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२६०/क्रीयुसे-१,दि.०१मार्च,२०१४. 
) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२२- 

२३/का-९/८१८५ दि.२३/२/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

“क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे" ही क्रीडा धोरणातील एक महत्वाची 
शिफारस आहे. दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन त्याद्वारे खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ करुन 
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यास चालना देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 
यासंदर्भातील सविस्तर कार्यपध्दती तसेच संस्था पात्रतेचे निकष उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णय दिनांक ०१ मार्च, २०१४ अन्वये विहीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पात्र संस्थांना क्रीडा 
सुविधा निर्मितीस ७५:२५ (शासनाचा हिस्सा ७५% व संबधित संस्थेचा हिस्सा २५%) याप्रमाणे आर्थिक 
सहाय्य देण्यात येते तसेच त्याचप्रमाणे क्रीडा साहित्यासाठी सहाय्य करण्यात येते. यांसदर्भात 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परि.क्र.४ (अ) व (ब) नुसार अटी शार्ती स्पष्ट केल्या आहेत. 
त्यानुषंगाने क्रीडा सुविधा निर्मिती/ क्रीडा साहित्य यासाठी आर्थिक सहाय्याकरिता प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये पात्र संस्थाचा 
प्रस्ताव शिफारशीसह शासनास सादर केला आहे. सदर शिफारशींना अनुसरुन व संदर्भाधिन शासन 
निर्णय दि.१.३.२०१४ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक 
सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
खालील परिशिष्ट-अ मधील शिफारसप्राप्त संस्थेस संदर्भाधिन शासन निर्णय, दिनांक ०१ 
मार्च, २०१४ मध्ये नमूद अनुदानासाठीच्या पात्रतेच्या, अनुदान मंजूरीच्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन 
करण्याच्या, प्रकल्पाची व अंदाजपत्रकीय किंमतीची तपासणी तसेच अन्य अटींच्या अधीन राहून 
विहीत खर्च मर्यादेचा विचार करता स्तंभ-३ येथे नमूद क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठीच्या प्रकल्पासाठी 
स्तंभ-६ नुसार राज्य शासनाच्या विहीत अनुदान मर्यादेत (७५%) अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन 
देण्याच्या प्रस्तावास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२३/प्र.क्र.9९/२३/कीयुसे-१, 


परिशिष्ट-अ 
अ | era नाव क्रीडा | प्रकल्पाची । शा.नि.दि.१.३.२०१४ अनुसार | राज्य स्थेचा 
क्र सुविधा | अंदाजपत्रकीय | प्रकल्पावरील विहीत एकूण | शासन हिस्सा 
प्रकल्प | रक्‍कम खर्च मर्यादा अनुदान | (२५%) 
मर्यादा 
(७५%) 
ea ? 2 & ५ § ७ 
¥ स्वामी विवेकानंद | बंदिस्त | 293.43 लक्ष | 920.0008 ९०.००लक्ष | ३०.००लक्ष 
विद्यालय कळंब ।प्रेक्षागृह 
रोड जि लातूर . 


२.उपरोक्त संस्थेस संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार, अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत, निधी 
उपलब्धतेनुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या वित्तीय निर्देशानुसार “मागणी क्र.ई-३ लेखाशिर्ष 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (४०) क्रीडा सुविधा, (४०) (०१) क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी 
आर्थिक सहाय्य करणे (कार्यक्रम) (२२०४-५७०६),३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर” या लेखाशिर्षाखाली निधी 
वितरणासंदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


३.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२६१८३६०६५९२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


7 RA N S | N G Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
राज्यपाल कलल याच्या व नावाने DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नावाने. BN NIE या 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c 
A N A N D R A 3e9186e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF63 
804F499D4335774E27423E40136397, cn=RANSING 
D E R E ANANDRAO DERE 
Date: 2023.10.26 18:48:58 +05'30' 
(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, Hass, Hay 
४. मा.उपमुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
७. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१३. मा. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१४. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, लातूर (क्रीडा व युवक सेवा संचालनायामार्फत) 
१५. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, लातूर (क्रीडा व युवक सेवा संचालनायामार्फत) 
१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


